संदर्भ- 
१) 


एचआयव्ही बाधीत रुग्णांकरीता 
Tab Pyridoxine या औषधाची खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.८५ /आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१८ 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/ संसआसे/ कुष्ठवक्षय /औषध भांडार /प्र.शा. /मान्यता/ 22904404 /१८, ४१४, 

दिनांक २७.०३.२०१८ 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/ संसआसे /कुष्ठवक्षय / औषध भांडार /प्र.शा./ मान्यता / २२१००१९१/ १८, ४१५, 

दिनांक २७.०३.२०१८ 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/ संसआसे /कुष्ठवक्षय /औषध भांडार /प्र.शा.मान्यता /४१६ /२२१००६७४ /१८, 

दिनांक २७.०३.२०१८ 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/संसआसे/कुष्ठवक्षय/औषध भांडार/प्र.शा. मान्यता/४१७/१८,दिनांक २७.०३.२०१८ 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/संसआसे/कुष्ठवक्षय/औषध भांडार/प्र.शा.मान्यता/४१८/१८, दिनांक २७.०३.२०१८ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सक्रिय असलेल्या एचआयव्ही बाधीत व्यक्‍तींना 


क्षयरोगाची बाधा होऊ नये, यासाठी Isoniazid Preventive Therapy (IPT) सुरु करणेबाबत सेंट्रल feat 


डिव्हीजन, नवी दिल्ली यांच्याकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.त्यानुसार Isoniazid 


(INH) या औषधाचे दुष्परिणाम टाळण्याकरीता IPT समवेत Tab Pyridoxine देणे आवश्‍यक आहे. 


एचआयव्ही बाधीत व्यक्‍तींना क्षयरोगाची बाधा होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग/कुष्ठरोग नियंत्रण 


कार्यक्रमांतर्गत Tab Pyridoxine या औषधांची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत संदर्भीय 


पत्रांन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानूसार सदर औषधांची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.८५/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय- 
आरोग्य सेवा संचालनालयाने संदर्भीय पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
खालील तक्त्यात नमूद औषधांची (एकूण अंदाजित किंमत रु.१,०९,४७,४६९/-) खरेदी करण्यास खालील 


अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. | खरेदी करावयाच्या प्रति नग खरेदी खरेदीची एकूण रक्‍कम 
क्र औषधाचे नाव अंदाजित करावयाची 
किंमत संख्या 
हिं Tab. Pyridoxine ५० mg | रु.१.००/- १,०४,७०,४७८ रु. १,०४,७०,४७८/- 
2 | Tab. Pyridoxine 24 mg | रु०.९०/- ५,२९,९९० रु. ४,७६,९९१/- 
एकूण रु. १,०९,४७,४६९/- 
अटी :- 


१) सदरहू औषधांची आवश्‍्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदर बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देरा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक AF २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग- 
४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या झासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र. ८५ /आरोग्य-८ 


७) सदरहु खरेदीसाठी होणारा खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 


31) 


90,409,804 नग Tab. Pyridoxine ५० mg च्या खरेदीवर होणारा खर्च (अंदाजित 
रु.९७,५७,९७५/-) “वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- (०१) (४९) बी.सी.जी.ळस टोचणी व 
क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (yo टक्के) (राज्य हिस्सा - २१ पुरवठा व Batt 
(२२१० ५१७५)” या लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा. 


आ) ५,७५,३८८ नग Tab. Pyridoxine yo mg च्या खरेदीवर होणारा खर्च (अंदाजित 


रु.५,७५,३८८/- ) “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- (०४) इतर रुग्णालये व 
दवाखाने -(०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्यधामे (राज्य क्षेत्री - २१ पुरवठा व सामग्री 
(२२१० 0989)” या लेखाशिर्षांतर्गत भागविण्यात यावा. 

१,३७,११५ नग Tab. Pyridoxine ५० mg च्या खरेदीवर होणारा खर्च (अंदाजित 
रु.१,३७,११५/- ) “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- (०१) (११ बी.सी.जी.लस 
टोचणी व क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्री - २१ पुरवठा व सामग्री (२२१० ०६७४)” या 
लेखाशिर्षांतर्गत भागविण्यात यावा. 

३,१५,५५० नग Tab. Pyridoxine 24 mg च्या खरेदीवर होणारा खर्च (अंदाजित 
रु.२,८३,९९५/- ) “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत 
योजना- (०१) (३७ राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम- २१ पुरवठा व सामग्री 
(२२१० ०९४१)” या लेखाशिर्षांतर्गत भागविण्यात यावा. 

२,१४,४४० नग Tab. Pyridoxine 24 mg च्या खरेदीवर होणारा खर्च (अंदाजित 
रु.१,९२,९९६/- ) “२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- (०१) (१०) कुष्ठरोग 
नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालये - (अनिवार्य) - २१ पुरवठा व सामग्री (२२१० ०६६५” या 
लेखाशिर्षांतर्गत भागविण्यात यावा. 


८) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 
११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२११७४१२३२७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


mM h i Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Samsher sissies 
Tadavi लाळ 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


9) 
) 
) 
) 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AY 


CC aww 


Cc 
ae 


सहसंचालक,आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


0. ८0 


८“? (३ 


